OR faen कालावधी समाप्त करणेबाबत. 
डॉ.भाग्योदय नरसिंगराव बरेवाड, 
दंतशल्यचिकित्सक, गट-ब. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.६०/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, ८/१० वा मजला, 
ळोाकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक :- २७ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- 

१) शासन आदेशा क्र.संआसे-२०१७/प्र.क्र.३६५/सेवा-१, दि.२६.०२.२०१७. 

२) क्र.संआसे/सारासे/गट-ब/कक्ष-४/डॉ.बरेवाड/दंशचि/४४-४८/२१/दि.१२.०१.२०२१. 
शासन निर्णय:- 

शासनाच्या वाचा क्र.१ च्या उपरोक्त आदेशान्वये डॉ.भाग्योदय नरसिंगराव बरेवाड, यांची 
सामान्य राज्य सेवा,गट-ब या संवर्गात दंतशाल्यचिकित्सक या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. या 
नुसार डॉ.भाग्योदय नरसिंगराव RATS, हे दंतशल्यचिकित्सक या पदावर ग्रामीण रूग्णालय, संगमेश्वर, 
जि.रत्नागिरी येथे दि.०८.१२.२०१७ (म.पू.) रोजी रुजू झाले. डॉ.भाग्योदय नरसिंगराव बरेवाड, 
दंतडाल्यचिकित्सक गट-ब यांचा परिविक्षा काळावधी दि.०७.१२.२०१९ (म.नं.) रोजी समाप्त करण्यात 
येत असून त्यांच्या सेवा Seared चिकित्सक या पदावर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१०१५०५०४९२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ashok Maroti Atram 
A S h O k DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Agriculture And ADF Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
e 2.5.4.20=e212845163abd708717bb4bef9 
M a rot | 206886014767955०4948268689308त6 
96dd, 
serialNumber=5f7eca1f400d866ea34324c 
ea1a547aa04f0da0794a00bee1 26e86781 
t fa mM 72a15c5, cn=Ashok Maroti Atram 
Date: 2022.02.10 18:11:34 +05'30' 
(अ.मा.आत्राम) 


सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.६०/सेवा-१ 


३. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

६. उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे. 

७. उप संचालक, आरोग्य सेवा,कोल्हापूर मंडळ,कोल्हापूर. 

८. जिल्हा शल्य चिकित्सक रत्नागिरी. 

९. वैद्यकीय अधिक्षक,ग्रामीण रूग्णालय,संगमेश्वर जि.रत्नागिरी. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी. 

११.डॉ.भाग्योदय नरसिंगराव बरेवाड , दंतशल्यचिकित्सक (संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
मुंबई यांचे मार्फत) 

१२.निवडनस्ती - सेवा-१. 


